सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री 
आवास योजना नागरी अंतर्गत प्रकल्पाकरिता केंद्र 
हिऱ्यापोटी उपलब्ध करुन दिलेल्या पहिल्या 
हप्त्याचा निधी सन २०१८-१९ मध्ये वितरीत करुन 
खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा - 
शासन निर्णय समक्रमांक दि. ०१/०८/२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयातील संकेतांक क्रमांकः २०१८०८०११७२५१५१८०९, 
२०१८०८०११२२२२२५४०९, २०१८०८०११२४५४८७१०९, २०१८०८०११७३३५६८८०९, 
२०१८०८०११८०४२५९४०९, २०१८०८०११७४८५४०९०९, २०१८०८०११८१८३६५२०९, 
२०१८०८०११८२६५८९४०९, २०१८०८०११८३५३९८१०९, २०१८०८०११६५५२२५२३०९, 


२०१८०८०११७०७०१४१०९, व्दारे निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये “सदर रक्कमेच्या 
आहरण व संवितरणाचे अधिकार वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांना देण्यात 
आलेले आहेत. वित्त नियंत्रक म्हाडा प्राधिकरणाने आहरण व संवितरण अधिकारी, गृहनिर्माण यांच्या प्रती 
स्वाक्षरीसह सदर रक्कमेचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालयात विहित प्रपत्रात या आदेशाच्या प्रतीसह 
सादर करावे” या परिच्छेदाचा अंतर्भाव करण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८१४१६५७३७४९०९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


णि Digitally signed by Ranjeet Annasaheb Patil 
Ranjeet णय 
Housing Department, postalCode=400032 
st=Maharashtr. 
A h b 2.5.4.20=bf330a8fd32cb0303cd333566a693F1c1b6 
nnasane 21697a18d4ebe592b7edd76c8 
7806c7 1f378b24b758ee04ca6ca7e3 
. 902af4750ed37382a14676de1 60fa8bf5, cn=Ranjeet 
P a t | | Al Patil 
Date: 2018.08.14 17:00:34 +05'30' 
(रणजीत आ.पाटील) 
७ 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवनन (पत्राने) 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 


४. मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२., 

८. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१०.संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

११.संबंधित कोषागार अधिकारी. 

१२.उप सचिव, वित्त विभाग (कार्य-अर्थ-३) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.सह सचिव, भारत सरकार, आवास आणि शहरी उपड्ामन मंत्रालय, निर्माण भवन,५ वा 
मजला, नवी दिल्ली-११० ००१. (नोंदणीकृत डाकेने) 

१४.सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॅम्प्युटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

१५.कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, गृहनिर्माण विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६.निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


